केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या 
घटकांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: स्टँडई-२०२०/प्र.क्र.२३/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ डिसेंबर,२०२०. 


वाचा: १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: मासाका-२०१८/ 
प्र.क्र.२५९(२/अजाक, दिनांक ०८ मार्च,२०१९. 
२. समाज कल्याण आयुक्त यांचे पत्रदिनांक २५ जुले,२०१९ व २० ऑक्टोबर,२०२०. 


प्रस्तावना: 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५वे जयंतीवर्ष भारत सरकार आणि महाराष्ट्र 
शासन मोठया प्रमाणात साजरे करीत असताना यामध्ये केंद्र शासनाने सन २०१५मध्ये स्टॅंड अप 
इंडिया ही योजना घोषित केलेली आहे. सदर योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या 
घटकांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय शासनाने उपरोक्‍त वाचा १ येथील शासन 
निर्णयान्वये मा. मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार घेतलेला आहे. सदर झासन निर्णयान्वये केंद्र 
शासनाच्या स्टॅंड अप योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र 
असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांची मार्जिन मनी भरण्याची 
क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या लाभार्थी यांच्या 
हिऱ्यामधील २५%मधील जास्तीत जास्त १५% मार्णिन मनी (Front and Subsidy) उपलब्ध करुन 
देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र 
असलेला अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील नवउद्योजक यांना १०% स्वहिस्सा भरणा 
केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टॅंड अप इंडिया योजनेंतर्गत ७५% कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत 
Front and Subsidy 94% राज्य शासनामार्फत देण्यात येते. 

उपरोक्त वाचा २ येथील पत्रांन्वये उक्त उपरोक्त वाचा १ येथीळ शासन निर्णयाच्या 
अनुषंगाने कांही बाबींबाबत अवळलंबावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत स्पष्ट निर्देश विषद करुन सुधारीत 
आदेडा/मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

केंद्र शासनाच्या ts अप इंडिया या योजनेचा लाभ मंजूर करण्यात यावयाच्या 
कार्यवाहीच्या अनुषंगाने म्हणजेच १५% मार्जिन मनी (Front and Subsidy) उपलब्ध करुन देताना 
सोबतच्या प्रस्ताव तपासणी सूचीप्रमाणे संबंधित अर्जदाराकडून पूर्तता करुन घेण्यात यावी. 

सदर तपासणी सूचीप्रमाणे संबंधित अर्जदारानी केलेली पूर्तता याची तपासणी करुन, 
तपासणी करणाऱ्याच्या अभिप्रायानुसार सदर योजनेंतर्गत १५% मार्जिन मनी (Front and Subsidy) 
सक्षम प्राधिकाऱ्याने उपलब्ध करुन द्यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्टँडई-२०२०/प्र.क्र.२३/अजाक 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१०१५३१२५२७२२ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 


प्रत, 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DINGLE DINESH १५६११५०७०७ ४९४७७ ०-0 ३ 
Cc MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 
RAMCHANDRA SECM IUSTCEDET 2550 


(दि.रा.डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


अ.मु.स. (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स. (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 
. आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


संचाळक, लेखा व कोषागारे संचलनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण, सर्व. 

१२.सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, सर्व. 

१३.जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा. 
१४.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील सर्व कार्यासने. 
१५.निवड नस्ती, अजाक कार्यासन. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्टँडई-२०२०/प्र.क्र.२३/अजाक 


प्रस्ताव तपासणी सूची 
अ.क्र मुद्दा तपशील तपासणी 
करणाऱ्याचे 
अभिप्राय 
| | अर्जदाराचे नाव व पूर्ण पत्ता (जवळच्या 
खुणेसह) 

२. | अर्जदाराचे वय (योजनेप्रमाणे) 

३. | निवासी पत्त्यासाठी/पत्त्याची पडताळणी 
करण्याकरिता बँक पासबुकची छायाप्रत 

४. । अर्जदाराची शौक्षणिक अर्हता 

५. । प्रकल्पाची एकूण किंमत (रुपये)/ Project 
Report सादर करावा 

६. | अर्जदाराने प्रकल्प विषयक बॅंकेकडे सादर 
केलेल्या कागदपत्रांचा तपशील (बँकेचे 
Approval) 

७. | प्रस्ताव WIT झालेल्या आवक बारनिशीतील 
दिनांक/ (मा.आयुक्त, समाज कल्याण 
कार्यालयास सादर दिनांक) 

८. | प्रकल्प अहवाल प्रत (बॅंकेने मंजूर केलेला) 

९. । कर्ज प्रकरण मंजूर केलेल्या बँकेचे नाव/शाखा 
पत्ता/मॅनेजरचे नाव, मोबाईल क्रमांक/दूरध्वनी 
क्रमांक 

aa ०. | dba मंजूर केलेल्या प्रकल्पाची एकूण रक्‍कम 
रुपये 

ea १. | कर्ज मंजुरीसंबंधीचे बॅंकेचे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे 
आवेदनपत्र (True Copy) (Loan Statement) 

१२. | बंकेतील कर्ज खाते क्रमांक व पासबुकची 
छायाप्रत / स्टेटमेंट (मागील तीन महिने) 

१३. | बकेचा आयएफएससी (IFSC) कोड 

१४. | कर्ज मंजूर केलेल्या बकेचा रद्द केलेला 
TASS (सोबत खात्याचा क्रमांक/तपशील) 

१५. | अर्जदाराचा आधार कार्ड क्रमांक (प्रत जोडावी) 

१६. | अर्जदाराचा पॅन कार्ड / टन GIS (प्रत जोडावी) 

१७. | जीएसटी क्रमांक (प्रत जोडावी) 

१८. । उद्योग आधार नोंदणी क्रमांक/ प्रमाणपत्राची प्रत 

१९. । यापूर्वी उद्योग सुरु करण्याकरिता शासनाच्या 


अन्य योजनेचा लाभ घेतला आहे काय? घेतला 
असल्यास त्याबाबतचा तपशील सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्टँडई-२०२०/प्र.क्र.२३/अजाक 


२०. 


प्रस्तावासोबत संलग्न करण्यात आलेले सर्व 
अभिलेखे हे अर्जदाराच्या माहितीनुसार ते सर्व 
सत्य व बरोबर असल्याबाबत रुपये ५००/-च्या 
स्टँप पेपरवर हमीपत्र (दोन साक्षीदारांच्या 
स्वाक्षरीसह) 


२१. 


अर्जदाराचे आयकर विवरण पत्र (मागील ३ 
वर्षाचे) 


२२. 


उत्पादनाचे मागणी पत्र (वर्क आर्डर), 
करारनामा 


२३. 


जातीचा दाखला (जातीचा दाखला क्रमांक, 
दिनांक, निर्गमित करणारे प्राधिकारी, 
पत्यासह) 


२४. 


जात वैधता प्रमाणपत्र (जात वैधता 
प्रमाणपत्राचा क्रमांक, दिनांक, निर्गमित 
करणारे प्राधिकारी, पत्यासह) 


२५. 


संपूर्ण प्रकल्प मुल्याच्या १५% रक्‍कम नमूद 
करावी 


२६. 


बॅंकेच्या सबसिडी अकाऊंटचे डिटेल्स (लोन 
अकाऊंटसह) 


२७. 


सबसीडी रक्‍कम समाज कल्याण आयुक्त, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी लाभार्थ्यांच्या कर्ज 
खात्यामध्ये जमा करण्यापूर्वी आयुक्‍तालयातर्फे 
दिल्या जाणाऱ्या 94% 5(॥७90४बाबत स्वतंत्र 
करारनामा करावा. सदरची रक्‍कम 
लाभार्थ्यानी दिलेल्या कारणासाठी वापरली 
नाही तर सदरचा करारनामा रदद करुन 
लाभार्थ्यांकडून सदर रक्‍कम वसुल करावी. 
त्याकरीता दिल्या जाणाऱ्या १५%बाबत 
Indemnity Bond करण्यात यावा. 


२८. 


अर्जदारास (व्यावसायिकास) संबंधित कंपन्यांनी 
दिलेली मागणी (Order), केलेला पुरवठा 
(Supply) यासंदर्भात चालू महिन्याच्या बँकेच्या 
विवरणपत्राचा तपशील (Bank Statement). 


२९. 


सूची तपासणाऱ्याचे विशेष अनुमान/ निष्कर्ष 


Digitally signed by DINGLE DINESH RAMCHANDRA 


D | N G L E D | N ES H bie CN = DINGLE DINESH RAMCHANDRA, C = IN, S = 


T OF MAHARASHTRA, : 


९ laharashtra, 0 = GOVERNMEN 
OU = SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL JUSTICE DEPT 
RA M Cc H AN D RA Date: 2020.12.10 15:36:39 +05'30' 


(दि.रा.डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


